Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १३ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ६२.०० 


, 


, 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


, 


, 


, 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .०३ - का -०६ , दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून 
संबोधित केला ) च्या कलम १० ( १ ) नुसार वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे मानोरा नगर पंचायत क्षेत्र 
जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक - कक्ष - १३ - अका ( नविशा ) -कावि - ४५-२०२१ , दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या कलम १० ( १ ) च्या 
परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून मी , वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


, 


, 


आदेश 


क्रमांक कक्ष - १३ - अका ( नविशा ) -कावि - ६३-२०२१. 


, 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या कलम ९ ( २ ) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर 
परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , अमरावती यांनी केलेल्या जा.क्रमांक प्रादे . संचालक ( नपाप्र ) कर व प्रशा.सेवा - कावि - ९९३-२०२१ , दिनांक 
२२ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये त्यांनी मानोरा नगर पंचायत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , 


अ . - एक - अ - १- ( १६७२ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


, 


अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


१७ 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या . 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती करीता 
( ब ) अनुसूचित जमाती करीता 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग करीता 


03 


०१ 


०४ 


० ९ 


, 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियासाठी 

राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३ ) पैकी २ ( अ ) ( ब ) ( क ) येथील जागा मध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 

व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 


०२ 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


00 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


०२ 


1 


1 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०५ 
[ अनुक्रमांक ( ३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा 
त्याअर्थी , आता , मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ - नप - २०२१ - प्र.क्र .०३ - का -०६ , दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०२१ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , वाशिम जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 

प्रभागाच्या सीमा 

जागा राखीव असल्यास , 
क्रमांक 

कोणासाठी जसे , अनु . जाती / 

अनु . जमाती / नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 

( अनु . जाती स्त्रियांसाठी , 
अनु . जमाती स्त्रियांसाठी / 
नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


प्रभाग 


१ 


नामाप्र 


राठी नगर , पोलीस स्टेशन उत्तर.- वाटोद कॅनाल पर्यंत . 
परिसर , जुनी वस्तीचा भाग 

पूर्व.- जोशी यांचे शेत ते बालाजी मंदीर 


दक्षिण . - शेख फकरू ते बालाजी मंदीर पर्यंत . 


पश्चिम . - शेख फकरू ते वाटोद कॅनाल पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


. 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( 
१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


२ 


चिस्तळा गाव 


उत्तर.- गट नं . ३८ ते गट नं . ३ ९ पर्यंत , 


. 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व.- गट नं . ३ ९ ते गट नं . ५२ पर्यंत . 


दक्षिण . - गट नं . ५२ ते गट नं . २० पर्यंत . 


पश्चिम . - गट नं . २० ते गट नं . ३८ पर्यंत . 


. 


३ 


जुनी वस्ती , जामा मस्जिद परिसर उत्तर.- आमेर पटेल यांच्या घरापासून ते पिंटू हडसे यांच्या सर्वसाधारण ( महिला ) 

घरापर्यंत . 


पूर्व.- पिंटू हडसे यांच्या घरापासून ते नामदेव पांडे यांच्या 

घरापर्यंत . 


दक्षिण . - नामदेव पांडे यांच्या घरापासून ते शेख मुख्तार यांच्या 

घरापर्यंत 


यांच्या घरापासून 


ते आमेर पटेल यांच्या 


पश्चिम . - शेख 

मुख्तार 
घरापर्यंत 


४ 


जुनी वस्ती 


उत्तर.- जगन सातरोठे / गजानन भोरकडे यांच्या घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व.- गजानन भोरकडे यांच्या घरापासून ते जय भोले मंदीर 


पर्यंत . 


दक्षिण . - जय भोले मंदिर ते महावीर भवन . 


पश्चिम . - महावीर भवन ते सातरोठे यांच्या घरापर्यंत . 


५ 


अनुसूचित जाती 


रविंद्रनाथ टागोर विद्यालय परिसर , उत्तर.- उर्दु शाळा ते बब्बु पठाण यांच्या घरापर्यंत . 
बसस्थानक परिसर , पाटणकर 

पूर्व.- बब्बु पठाण ते विश्राम गृहापर्यंत . 
मार्केट परिसर 

दक्षिण : -विश्राम गृहापासून 

ते पेठकर यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम . - पेठकर यांच्या घरापासून दिग्रस चौक ते उर्दू शाळा 

( जुनी वस्ती पर्यंत ) . 


६ 


संतोषी माता नगर 


उत्तर.- दीपक पवार ते AKT पर्यंत . 


सर्वसाधारण 


. 


पूर्व.- AKT कापड केंद्र ते मुन्ना वेल्डिंग ( नाला ) . 
दक्षिण . - मुन्ना वेल्डिंग पासून ते राधा कृष्ण मराठी शाळा . 
पश्चिम . - राधा कृष्ण मराठी शाळा ते दीपक पवार ( मंगरुळपीर 

रोड ) . 
इंदिरा गांधी कन्या शाळा परिसर , उत्तर.- सलमोद्यदीन ( नाला ) ते रणजीत जाधव ( नाला ) यांच्या 
नाईक नगर , पुण्य नगरी , सैलानी 

, 

घरापर्यंत . 
पूर्व.- रणजीत जाधव ते विजय राठोड यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण . - तुळशीराम डेरे ( पुण्य नगरी ) ते विजय राठोड यांच्या 

घरापर्यंत . 


७ 


सर्वसाधारण 


नगर 


पश्चिम . - तुळशीराम डेरे ( पुण्य नगरी ) ते सलमोद्दीन ( सैलानी नगर ) 

यांच्या घरापर्यंत . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


८ 


अनु . जाती ( महिला ) 

) 


स्टेट बँक परिसर , ग्राम पंचायत उत्तर.- लव्हाळे ते स्टेट बँकपर्यंत 
परिसर , वसंत नगरचा परिसर 

पूर्व.- स्टेट बँक ते नगरपंचायत कार्यालयपर्यंत 


दक्षिण . - नगर पंचायत कार्यालय ते सुलेमानिया शाळा 


पश्चिम . - सुलेमानिया शाळा ते लव्हाळे स्टेट बँकपर्यंत 


९ 


वसंत नगर परिसर 


उत्तर.- अमीन गफ्फार ते भाकरे यांच्या घरापर्यंत 


अनुसूचित जमाती 


पूर्व.- भाकरे यांच्या घरापासून ते शशिकलाबाई लोखंडे यांच्या 

घरापर्यंत 


- 


दक्षिण . - शशिकलाबाई लोखंडे ते शेख सादिक शमशोद्यीन यांच्या 

घरापर्यंत 


पश्चिम . - शेख सादिक यांच्या घरापासून ते अमीन गफ्फार यांच्या 

घरापर्यंत 


१० 


नामाप्र ( महिला ) 


1 


जि.प. शाळा परिसर , पोस्ट उत्तर.- वसंत नगर मराठी शाळा 
ऑफिस परिसर 

पूर्व. 

वसंत नगर मराठी शाळा , संतोष गिरी यांच्या 
घरापर्यंत 


दक्षिण . - संतोष गिरी ते समशेर खा इनायत खा ( सरकारी 

गोडाऊन ) 


पश्चिम . - इनायत खा ते जि.प. मराठी शाळा , वसंत नगर 


११ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


1 


रहेमानिया शाळा परिसर , उत्तर.- सोमठाणा शिवार सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय 
झोपडपट्टी परिसर 

पूर्व.- सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय 


दक्षिण . - सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय ते अमर उजवे ते भुजाल्डे 

सोमठाणा शिवार 


पश्चिम . - सोमठाणा शिवार 


१२ 


कोरपे कॉलनीच्या पश्चिमेकडील उत्तर.- गोपाल शेजूळ कर ते जाकीर ड्रायव्हर यांच्या 
परिसर 

घरापर्यंत 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व. 


जाकीर ड्रायव्हर ते सुलतान मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण . - सुलतान मिस्त्री यांच्या घरापासून ते खडके यांच्या 

घरापर्यंत 


पश्चिम . - खडके रस्ता ते गोपाल शेजूळकर यांच्या घरापर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


93 


नामाप्र ( महिला ) 


, 


मुंगसाजी नगर , बालाजी नगर , उत्तर.- माणिक चौधरी ते चिंतामणी शाळा ( शेत शिवार ) 
पेट्रोल पंप परिसर 

पूर्व.- चिंतामणी शाळा ते जय अंबे शाळा 


दक्षिण . - जय अंबे शाळा ते अयतेशाम पटेल यांच्या 

घरापर्यंत 


पश्चिम . - अयतेशाम पटेल ते माणिक चौधरी यांच्या घरापर्यंत 


१४ 


झोपडपट्टी परिसर 


उत्तर.- रियाजोद्दीन ते विनोद गावंडे यांच्या घरापर्यंत 


सर्वसाधारण 


पूर्व.- विनोद गावंडे ते BSNL टॉवर पर्यंत 


दक्षिण . - विठोली शिवार 


पश्चिम . - विठोली शिवार ते रियाजोद्दीन यांच्या घरापर्यंत 


१५ 


झोपडपट्टी परिसर 


उत्तर.- शाईन मिस्त्री ते नबी शहा यांच्या घरापर्यंत 


सर्वसाधारण 


पूर्व.- नबी शहा ते बाजार समिती यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण . - बाजार समिती ते विठोली शिवार 


पश्चिम . - रत्नपारखी ते शाईन मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत 


१६ 


झोपडपट्टी परिसर 


उत्तर.- जमजम ते मस्जित 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


पूर्व.- मस्जित ते अमीन ड्रायव्हर यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - अमीन ड्रायव्हर ते फरीद भाई यांच्या घरापर्यंत 


पश्चिम . - फरीद भाई ते जमजम पर्यंत 


१७ 


वडरपुरा , जमजम परिसर 


उत्तर.- पवनकार ते मोहन शिंदे यांच्या घरापर्यंत 


नामाप्र 


पूर्व.- मोहन शिंदे ते रामा जाधव यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण . - गव्हा रस्ता ते रामा जाधव यांच्या घरापर्यंत 


पश्चिम . - पवनकार ते गव्हा रस्ता ( शेत शिवार ) 


I 


वाशिम : 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 


शण्मुगराजन एस . ( भाप्रसे ) , 

जिल्हाधिकारी , वाशिम , . 


अ . - एक - अ - २- ( १६७२ ) . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१ . 
( g 

37.ch. . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC - NP - 2021 - C.R.03 - Desk - 06 , dated 9th November 
2021 of the Secretary , State Election Commissioner , Maharashtra , the Draft Order , fixing the number of seats 
to be elected and extent of wards in which the said Nagar Panchayat area of Nagar Panchayat , Manora is to be divided 
and wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) , as the case may 
be , as shown in the Schedule to the Order draft order bearings No. Desk - 13 - AK ( ADS ) -WS - 45-2021 , dated 12th Novem 
ber 2021 was published as required by the provision to sub - section ( 1 ) of Section 10 of Maharashtra Municipal Council , 
Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 for information of residents of Manora Nagar Panchayat . 


3 


After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order , I , Collector of 
Washim District in exercise of powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of Section 10 of said Act , hereby make the 
following order namely . 


ORDER 


No.Desk - 13 - AK ( ADS ) -WS - 62-2021 .---- 


។ 


Whereas , the Regional Director Municipal Administration and Divisional Commissioner , Amravati by his Order No. 
RDMA - Kar v pra.seva - Ws - 993-2021 , dated 22nd November 2021 , issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 has fixed for the Manora Nagar 
Panchayat , the number of Councillors to be elected and number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward class of Citizens ) , as shown below. 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


17 


( 2 ) The number of seats to be reserved . 


( a ) for the Scheduled Castes 


03 


( b ) for the Scheduled Tribes 


01 


( c ) for the Backward class of Citizens 


04 


09 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women ( including the 

number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward class of Citizens ) . 


( 4 ) Out of seats at Sr. No. 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at Sr. No. 2 ( a ) , ( b ) and ( c ) , respectively , are as under . 


( a ) for the Scheduled Castes 


02 


( b ) for the Scheduled Tribes 


00 


( c ) for the Backward class of Citizens 


02 


05 


( 5 ) Number of seats reserved for women as General category 

[ number of seats at Sr. No. ( 3 ) minus number of seats at Sr. No. ( 4 ) ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


60 


1 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC / NP - 2021 - C.R.03 - Desk - 06 , Dated 9th 
November 2021 , of State Election Commissioner , Maharashtra , Mumbai read with sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 I , the Collector of Washim 
district , hereby fix the number and extent wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify 
the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Backward Class of 
Citizens ) , as the case may be , as shown in the Schedule . 


This order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately following the date of this 
Order . 


SCHEDULE 


Extent of the ward 


Ward 
No. 


Name of Ward , 

if any 


If the seat is reserved , 
for whom i.e. whether 
for SC , ST , BCC or for 
Women ( including SC 
Women , ST Women or 
BCC Women ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Backward Class of 
Citizens . 


Rathi Nagar , Police Sta- North . - Up to watod canal 
tion area , Juniwasti Part 

East . – From Joshi farm to Balaji Mandir 
South . – From shaik Fakaru to Balaji Mandir 
West . – From Sheik Fakaru house to up to Watod 

canal 


2 


Chistala Village 


North . - From block No. 38 to Block No. 39 


General ( Women ) . 


East . From block No. 39 to Block No. 52 


South . - From block No. 52 to Block No. 20 


West . - From block No. 20 to Block No. 38 


3 


General ( Women ) . 


Juni wasti , Jama Masjid North . – From Amer Patel house to Pintu Hadase house 
area 

East . - From Pintu Hadase house to Namdev Pande 

house 


South . - From Namdev Pande house to Shaik Muktar 

house 


4 


Juni wasti 


West . – From Shaik Muktar house to Amer Patel house 
North . - From Jagan Satrothe house to Gajanan 

Bhorkade house 


General ( Women ) . 


East . – From Gajanan Bhorkade house to Jay Bhole 

Temple 
South - Jay Bhole temple to Mahavir Bhavan 
West . – From Mahavir Bhavan house to Jagan Satrothe 

house 


5 


Scheduled Castes . 


Ravindranath Tagore North . - From Urdu School to Babu Pathan house 
College area , Bus Stand 

East . – From Babu Pathan house to Rest house 
area , Patankar Market 
area . 

South . - From Rest house to Pethkar house 


West . – From Pethkar house to Digras Chouk , Urdu 

Shala ( Juni Wasti ) 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


6 


General . 


Santoshi Mata Nagar North . - From Dipak Pawar house to AKT cloth 
area . 

store 


East.- From AKT cloth store to Munna welding store 

( Nala ) 


South . – From Munna welding store to Radhakrushna 

Marathi School 


7 


General . 


West . From Radhakrushna School to Dipak Pawar 

house ( Mangrulpir road ) 
Indira Gandhi Kanya North . From Salamoddin house ( Nala ) to Ranjit Jadhav 
Shala area , Naik Nagar . 

house 
East . - From Ranjit Jadhav house to Vijay Rathod 

house 


8 


South . From Tulsiram Dere ( Punyanagari ) house to 

Vijay Rathod house 
West . - From Tulsiram Dere ( Punyanagari ) house to 

Salamoddin house 
State Bank area , North . - From Lawhale house to State Bank 
Nagarpanchayat , Vasant 

East.– From State Bank to Nagarpanchayat office , 
Nagar 

Digras road 
South . – From Nagarpanchayat office to Sulemaniya 

School 


} 


Scheduled Castes , 
( Women ) . 


West . From Sulemaniya School to Lawhale house , 

State Bank 


9 


Vasant Nagar area 


Scheduled Tribes . 


North . - From Amin Gaffar house to Bhakare 

house 


East . - From Bhakare house to Shashikalabai 

Lokhande house 


South . From Shashikalabai Lokhande house to Shaik 

Sadik Samsoddin house 


West . - From Shaik Sadik Samsoddin house to Amin 

Gaffar house 


10 


Z.P. School area , Post 
Office area 


North . - Vasant Nagar Marathi School 
East.- From Vasant Nagar Marathi School to Santosh 

Giri house 


Backward Class of 
Citizens ( Women ) . 


South . - From Santosh Giri house to Samsher Kha 

Enayat Kha house ( Govt . Godown ) 


11 


General ( Women ) . 


West . From Enayat Kha house to Z.P. Marathi school , 

Vasant Nagar 
Rahemaniya School area , North . - Somthana area , PWD office 
Slum area . 

East . - PWD Office 
South . - PWD Office to Amar Ujawe to Bhujade 

Somthana area 


West - Somthana area 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ , २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


12 


General ( Women ) . 


Korpe Colony West Side North . - From Gopal Shejulkar house to Jakir driver 
area . 

house 


East . - From Jakir driver house to Sultan Mistri 

house 


South . - From Sultan Mistri house to Khadke house 


West . - From Khadke house to Gopal Shejulkar 

house 


13 


Backward Class of 
Citizens ( Women ) . 


Mungsaji Nagar , Balaji North . – From Manikrao Chaudary house to Chintamani 
Nagar , Petrol Pump area School ( Farm area ) 

East . – From Chintamani school to Jay Ambe School 
South . – From Jay Ambe School to Ayateshyam Patel 

house 
West . - Ayateshyam Patel house to Manikrao 

Chaudhary house 
Slum area 

North . – From Riyajoddin house to Vinod Gawande 

house 


14 


General . 


East . - From Vinod Gawande house to BSNL Tower 


South . - Vitholi Area . 


West . – From Vitholi area to Riyajoddin house 


15 


Slum area 


General . 


North . - From Shaen Mistri house to Nabi Shah 

house 


East.- From Nabi Shah house to Bajar Samiti 


South . – From Krushi Utpann Bajar Samiti to Vitholi 


area 


West . – From Ratnaparkhi house to Shaen Mistri 

house 


16 


Slum area 


North . - From Jam - Jam Kirana to Masjid 


Scheduled Castes 
( Women ) . 


East.- From Masjid to Amin driver house 


South . - From Amin driver house to Faridbhai house 


West - From Faridbhai house to Jam - Jam Kirana 


17 


Wadarpura , Jam - Jam North . – From Pawankar house to Mohan Shinde house 
area 

East . - From Mohan Shinde house to Rama Jadav house 


Backward Class of 
Citizens . 


- 


South . - From Gawha road to Rama Jadav house 


West . From Pawankar house to Gawharoad ( farm area ) 


Washim : 
Dated the 23rd November 2021 . 


SHANMUGARAJAN S. ( L.A.S . ) , 

Collector , Washim . 


अ . - एक - अ - ३- ( १६७२ ) . 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


